खामगांव, जि. बुलढाणा येथील २०० 
खाटांच्या सामान्य रुग्णालयाचे ३०० 
खाटांच्या सामान्य रुग्णालयामध्ये 
श्रेणीवर्धन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२४/प्र.क्र.८९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा: सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),मुंबई यांचे पत्र जा क्र.आसेआ/कक्ष३/टे-७/ 
सा.रु. खामगांव बुलढाणा श्रेणी ३०० अ.मं./जा. क्र. १३०८१-८२/२४, दि. १९/०६/२०२४. 
प्रस्तावना- 
खामगांव, जि. बुलढाणा येथील २०० खाटांच्या सामान्य रुग्णालयाचे ३०० खाटांच्या सामान्य 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 
खामगांव, जि. बुलढाणा येथील २०० खाटांच्या सामान्य रुग्णालयाचे ३०० खाटांच्या सामान्य 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर श्रेणीवर्धीत 
रुग्णालयासाठी विहित पद्धतीने जागा अधिग्रहीत करुन बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
सदर झशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९०६११०९३७१२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivdas 


S h ivd a S Mahadeo Dhule 


DN: cn=Shivdas Mahadeo 
M a h a d e O emails hulesnicin 
c=U 
D h v | ra a nee 17:23:28 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२४/प्र.क्र.८९/आरोग्य->३ 


२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण ) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचाळक-१/२,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 
८ सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिपस्तर),पुणे. 
९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
१०. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बुलढाणा. 


१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 


१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


न्न 
~ 
es 


. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


